प्रतिबंधित अन्न पदार्थ, गुटखा, पानमसाला, 


स्वादिष्ट / सुगंधित सुपारी, स्वादिष्ट / सुगंधित 


तंबाखू इत्यादी बाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या 
अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीमध्ये 


आव्यक ती मदत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस २०१६ / प्र.क्र. ७८ / पोल - ११ 
गृह विभाग, दूसरा मजला, मुख्य ईमारत 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २२ मार्च २०१६. 
वाचा : 
१) अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ चे कलम ३० (२) (अ) 
२) शासन अधिसूचना क्र. असुमाअ./ अधिसूचना / ८२७ २०१५/ ७ दि. १७/ ०७/ १५ 


प्रस्तावना : 

गुटखा, पानमसाला, स्वादिष्ट / सुगंधित सुपारी, स्वादिष्ट / सुगंधित तंबाखू इत्यादी प्रतिबंधित अन्न 
पदार्थाच्या सेवनामुळे व्याधी होऊन नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येते. सबब राज्यात अन्न व सुरक्षा व मानके 
अधिनियम २००६ चे कलम ३० (२) (अ) अन्वये सदर पदार्थावर संदर्भाधिन शासन अधिसूचनेद्वारे दि. 
२०.०७.२०१५ पासुन एका वर्षाकरिता प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे. 

उपरोक्त प्रतिबंधित अन्न पदार्थांची विक्री / साठवणूक / वितरण करतांना आढळून आल्यास संदर्भाधिन 
कायद्यातील कलम ५९ (iii) A उल्लंघन होते. सदर उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्‍ती जास्तीत जास्त सहा वर्षे तुरुंगवास 
व द्रव्य दंडास पात्र आहे. 

उपरोक्त प्रतिबंधित अन्न पदार्थ विक्री / साठवणूक / वितरण करणाऱ्या व्यक्‍तींविरुद्ध प्रभावीपणे कारवाई 
करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन व गृह विभाग यांचे मार्फत संयुक्‍तपणे कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. 
त्याअनुषंगाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना आव्यक ते सहकार्य करणेबाबत संबंधित 
पोलिस घटकांना सुचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. सबब राज्यातील सर्व संबधित पोलिस 
घटकांना पुढिल प्रमाणे सुचना देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय 
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ मधील प्रतिबंधित अन्न पदार्थ विक्री / साठवणूक / वितरण 

करणाऱ्या व्यक्‍तींविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यक ते 
सहकार्य करणेबाबत संबंधित पोलिस घटकांना पुढिल प्रमाणे सुचित करण्यात येत आहे. 

(१ प्रतिबंधित अन्न पदार्थांची विक्री रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारी / 
कर्मचार्‍यांबरोबर संयुक्तपणे कारवाई करावी. 

(२) या प्रकरणी त्यांना आवश्‍यक ते सहकार्य करावे व त्यांचेसह धाडी / जप्तीची कारवाई करण्यामध्ये 
सक्रीय सहभाग घ्यावा. 

(३) अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार पोलिसांची कुमक 
पुरवावी. 


शासन निर्णय HAH: एमआयएस 2016 / TH. 78 / पोल - 11 


(8) अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदविण्याबाबत 
आवश्यक ती मदत करावी तसेच सदर प्रकरणी पुढील तपास शिघ्र गतीने करुन तसा अहवाल अन्न व औषध 
प्रशासनाचे संबंधित पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्‍त (अन्न) यांना पाठवावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३२२१७५५२७४२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh 


S U re 5 h OnE GN peers Mahadeo 


Khade, C = IN, S = 


Mahadeo  sitsns.-oitiey 
Kh d Secretary 
Date: 2016.03.22 18:43:37 
a ९ २030. 
(सुरेश खाडे) 


उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

७. अपर मुख्य सचिव, (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. सर्व पोलिस आयुक्‍त. 

qo. प्रधान सचिव (विठोष) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

११. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. सर्व पोलिस अधिक्षक. 

१३. निवडनस्ती (पोल ११ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


